RNI No. MAHBIL / 2009/ 39966 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ४ , अंक १० ]] 


गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२-१८ , २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे २ किंमत : रुपये २३.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


वाचले. 


- 


जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 
( १) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९ ६१ चे कलम ६२- अ तसेच महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार सन २०१० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६, कलम ६२ क . 
( २ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्र . रानिआ / २०१६ / प्र.क्र . २६ / का . ७, 

दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१६. 
( ३) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्र . रानिआ /जिपपंस-२०१६ / प्र.क्र . ५१ / का . ७ , 

दिनांक २ जानेवारी २०१७ . 
( ४ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्र . रानिआ /जिपपंस -२०१७/ प्र.क्र . ५३ / का . ७ , 

दिनांक ७ मार्च २०१८ . 
( ५ ) तहसीलदार, कुडाळ यांचेकडील क्र . रोहयो /जिपपंस / वीज पुरवठा / २०१८, दिनांक १ जून २०१८ . 

आदेश 
क्रमांक GAD -37/09/ 2017/ COLL- GEN.- ज्याअर्थी, कुडाळ पंचायत समिती निर्वाचक गण ६१-पिंगुळी या रिक्त झालेल्या पदासाठी 
पोट-निवडणूक दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजी घेण्यात आलेल्या असून सदर निवडणुकीचा निकाल दिनांक ७ एप्रिल २०१८ रोजी जाहीर झालेला 
आहे . 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९ ६१ चे कलम ६२- अ तसेच महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग 
चार सन २०१० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६ , कलम ६२ - अ अन्वये जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या निवडणूक लढविणाऱ्या 
उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचा हिशेब निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकडे मा . राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये व 
विहित केलेल्या रितीने सादर न केल्यास अशा व्यक्तीला आदेशाच्या दिनांकापासून ५ वर्षाच्या कालावधीकरिता सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा 
सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह ठरविण्याबाबत तरतूद विहित केलेली आहे . 

ज्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचेकडील उक्त संदर्भीय क्र . ( ३) चे पत्रातील सूचनेनुसार जिल्हा परिषद व पंचायत 
समितीची निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराने निकाल जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांचे आत त्यांचे निवडणूक खर्चाचे हिशेब संबंधित 
प्राधिकाऱ्याकडे सादर करणे आवश्यक आहे ; 


( १ ) 


भाग एक - अ ( को.वि.पु .) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ 


कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८ , २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 


- 


अ.क्र . 


पत्ता 


१ 


ज्याअर्थी, निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांपैकी ज्या उमेदवारांनी निवडणुकीचेहिशेब सादर केलेले नाहीत. त्यांचा अहवाल उपोद्घातातील 
अ.क्र . ( ५ ) अन्वये या कार्यालयाकडे सादर केला असून त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे : 

अनुसूची 
तालुका निर्वाचक उमेदवाराचे नाव 

राजकीय पक्ष 
गणाचे क्र . व नाव 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ५ ) 

( ६ ) 
पंचायत समिती निर्वाचक गण 
कुडाळ ६१ -पिंगुळी श्रीमती कुडाळकर शमिका कुणाल मु . पो . पिंगुळी, म्हापसेकर तिठा, शिवसेना 

ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग. 
उमेदवार निवडणूक खर्चाचा हिशेब निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार , कुडाळ यांचेकडे सादर करणे आवश्यक होते. ताथापि , 
उक्त उमेदवारांनी सदर निवडणुकीत केलेल्या खर्चाचे हिशेब सादर केलेले नसल्याचे तहसीलदार , कुडाळ यांचे अहवालावरून दिसून येते . 
तहसीलदार , कुडाळ यांनी सदर पोट -निवडणुकीच्या अनुषंगाने सदर उमेदवार यांचे नामनिर्देशन पत्रालगत घोषित केलेल्या प्रतिज्ञेवर उमेदवार 
यांनी सादर करावयाच्या निवडणूक खर्चाच्या हिशेबाबाबत संबंधित उमेदवार यांची स्वाक्षरी घेऊन समज दिलेली होती. त्यानंतर वारंवार दूरध्वनी 
व निवडणूक खर्चाचे हिशेब सादर करणेबाबत संबंधिताना कळवूनही निवडणुकीचा हिशेब सादर केलेला नाही. याबाबत तहसीलदार, कुडाळ 
यांनी अहवाल व नामनिर्देशन पत्रालगत संबंधित उमेदवार यांना देण्यात आलेली समज यांची पोहोच सादर केली आहे. तसेच सदर उमेदवार 
यांना निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या कालावधीमध्ये निवडणूक खर्चाचा हिशेब विहित पद्धतीने सादर न केल्यास 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा सदस्य म्हणून राहयास अनर्ह / अपात्र केले जाईल याची पूर्ण जाणीव होती. 

उपरोक्त उमेदवार यांना वेळोवेळी खर्चाचे हिशेब सादर करणेबाबत तहसीलदार , कुडाळ यांचेमार्फत कळविणेत येऊन सुद्धा निवडणूक 
खर्चाचेहिशेब सादर केलेले नसल्याने, मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांनी विहित केलेल्या रितीने खर्चाचा हिशेब सादर करण्यास 
कसूर केलेली असल्याने उक्त उमेदवार यांना आदेशापासून ५ वर्षाकरिता का निरर्ह करण्यात येऊ नये ? याबाबत लेखी म्हणणे सादर करणेबाबत 
या कार्यालयाकडील GAD-37/09/2017/COLL- GEN, दिनांक ५ जून २०१८ अन्वये संबंधित उमेदवार यांना कळविणेत आलेले होते. 
तथापि , उमेदवार श्रीमती कुडाळकर शमिका कुणाल ह्या दिनांक १९ जून २०१८ रोजी सुनावणीचे वेळी गैरहजर होत्या. यावरून, त्यांना निवडणूक 
खर्चाचे हिशेब सादर करण्यास कोणतेही स्वारस्य असल्याचे दिसून येत नाही. 

सबब उपरोक्त अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या उमेदवाराला महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९ ६१ चे कलम 
६२- अ तसेच महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण , भाग चार सन २०१० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६ कलम-६२ क मधील 
तरतुदीनुसार पाच वर्षाच्या कालावधीकरिता सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह ठरविण्याबाबत माझी 
खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ६२ - अ तसेच महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग 
चार सन २०१० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६ कलम-६२ क मधील तरतुदीनुसार, मला प्राप्त असलेल्या अधिकारान्वये मी , डॉ . दिलीप 
पांढरपट्टे, जिल्हाधिकारी,सिंधुदुर्ग खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या उमेदवाराला या आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षाच्या कालावधीकरिता सदस्य 
म्हणून राहण्यास किंवा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह ठरवित आहे. 

अनुसूची 
अ.क्र . तालुका निर्वाचक उमेदवाराचे नाव 

राजकीय पक्ष 
गणाचे क्र . व नाव 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 

( ६ ) 
पंचायत समिती निर्वाचक गण 
कुडाळ ६१ -पिंगुळी श्रीमती 

कुडाळकर 

शमिका कुणाल मु.पो. पिंगुळी, म्हापसेकर तिठा , शिवसेना 

ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग. 


पत्ता 


१ 


~ 


सिंधुदुर्गनगरी , 
दिनांक १ ९ जून २०१८ . 


डॉ . दिलीप पांढरपट्टे, 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


